वेतनश्रेणीच्या आधारे पदांचे गटनिहाय 
वर्गीकरण न करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३६०/कार्या.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: ०६ मार्च, २०२० 


वाचा :- 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-१०९८/१६४४/प्र.क्र.२/९९/ का.१२, 
दि.०२.०७.२००२ 


शासन परिपत्रक :- 
पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी निश्चित केलेल्या 
वेतनश्रेणीच्या आधारे पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये करण्यात आले होते . 


२. त्यानंतर दि.०१.०१.२००६ पासून राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. या वेतनश्रेणीच्या आधारे राज्य शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पदांचे 
गटनिहाय वर्गीकरण निश्चित करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली होती. तथापि, पाचव्या वेतन 
आयोगातील विविध वेतनश्रेण्यांऐवजी सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनबँड व ग्रेड 
वेतनावर आधारीत सुधारीत वेतनश्रेण्या स्विकारण्यात आल्यामुळे, वेतनश्रेणीच्या आधारे पदांचे 
गटनिहाय वर्गीकरण करतांना, अनेक पदांचा पाचव्या वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार निश्चित केलेला 
गट, सहाव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करावयाचा गट आणि सेवाप्रवेश नियमातील संबंधित पदांचा 
गट यामध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे निदर्शनास आळे. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत 
सातवा वेतन आयोग लागू झाला असून, सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनबँड व ग्रेड वेतन ऐवजी वेतन 
मॅट्रीक्स मधीळ वेतनस्तराच्या आधारे वेतनश्रेण्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता सातव्या 
वेतन आयोगातील वेतनश्रेणीनुसार पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण करावयाचे झाल्यास पुन्हा शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या अस्तित्वातील पदांच्या गटामध्ये काही प्रमाणात फरक पडणार आहे व त्यामुळे 
अनेक सेवाविषयक अडचणी उद्भवू शकतात. ही बाब विचारात घेवून सदर परिपत्रकाव्दारे खालीलप्रमाणे 
निर्देश देण्यात येत आहेत :- 

१. पदनिर्मितीच्या आदेशामध्ये/आकृतीबंध निश्चितीच्या आदेशामध्ये अथवा सेवाप्रवेश 
नियमांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पदाचा विविक्षितपणे ज्या गटामध्ये (अ/ब/क/ड) उल्लेख केला आहे, 
तोच गट कायम राहणार असून, यापुढे वेतनश्रेणीच्या आधारे पदांचे गटनिहाय वर्गीकरण करण्यात येणार 
नाही. 

२. भविष्यात नवीन पदनिर्मितीच्या प्रस्तावासंदर्भात वित्त विभागाच्या मान्यतेने आदेशा 
निर्गमित करतांना, संबंधित पदांच्या कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या आणि त्याअनुषंगाने आवश्‍यक असणारी 
शैक्षणिक पात्रता, संबंधित पदाला लागू करावयाची वेतनश्रेणी आणि या पदाचे पदोन्नतीचे साखळीतील 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३६०/कार्या.१२ 


स्थान इत्यादी बाबी विचारात घेवून संबंधित नवीन पदाचा गट (अ/ब/क/ड) प्रशासकीय विभागाने निश्चित 
करावा व त्या प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घ्यावी. 

३ अस्तित्वात असणाऱ्या ज्या पदांचे गट, सेवाप्रवेश नियमामध्ये तसेच पदनिर्मितीच्या 
आदेशामध्ये अथवा पदांच्या आकृतीबंधामध्ये विनिर्दीष्टपणे नमूद केलेले नसतील, se पदांचे गट 
निश्चित करण्याच्या अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी हे परिपत्रक निर्गमित झाल्यानंतर १ 
महिन्याच्या कालावधीत याबाबत आढावा घेऊन san पदांचे गट निश्चित करण्यासाठी सदर पदाची 
कर्तव्य व जबाबदारी, त्यांची शैक्षणिक अर्हता, त्यांना पाचव्या, सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार 
लागू केलेली वेतनश्रेणी व या पदाची पदोन्नती साखळी इ. बाबी विचारात घेऊन या पदासाठी गट निश्चित 
करुन सदर प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घेऊन त्याप्रमाणे शासन आदेशा निर्गमित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


३. सदर शासन परिपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३४९/आ.पु.क. दि. २०.०७.२०१९ 
व अनो. सं. क्र. १९८/२०१९/सेवा-९, दि. २२.०५.२०१९ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०६१७३९३७२२०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Admini n Department, postalCode=400032, 


st=Mahi 


ra, 
2.5.4.20=87e2e3 17e0d978442ac6b599d6a0abcf73fe7 17ee52994 


443a8509075101cc93, 


e 
serial INumber=92d474843b842720200d1a10946d5fc9348b9450f 
U | 867605a47d177207c9bd384, cn=Geeta Rahul Kulkarni 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव (सेवा) 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.मुख्य सचिव, 
५. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
“प्रबंधक, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर, 
«प्रबंधक, अपील शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर, 
*प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 


one G&G & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३६०/कार्या.१२ 


१०.*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

११.*प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 

१२. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मंबई, 

१३.*सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 

१४.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१५.*महालेखापाळल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 

१६.*महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 

१७.*महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 

१८. *सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१९. *प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई Yoo ००१, 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

२१. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

२२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२५.सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
मंत्रालयीन विभागांनी संबंधितांना प्रत पाठवावी) 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता), 

२७.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 

२८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२९.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


